RNINo.MAHBIL/ 2009/ 35526 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - क 


वर्ष१, अंक ३२ ] 


[ पृष्ठे २१ 


गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६- पौष २, शके १ ९ ३७ 

[ किंमत : रुपये ६.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त , आयुक्त 
( राज्य उत्पादन शुल्क ), जिल्हा दंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


. 


जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग 

अंतिम अधिसूचना 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१. 

क्रमांक गृह-१६०१/ ६/ २०१३.- मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ मधील कलम ३३ च्या पोट -कलम ६ मधील परंतुकाद्वारे व यासंबंधी इतर 
कायद्यान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग हे ( सिनेमा व्यतिरिक्त इतर ) सार्वजनिक मनोरंजनाच्या 
जागा आणि पूल खेळ , पार्लर्स, संगणकीय खेळ, वास्तवाभासी खेळ (व्हर्चुअल रिअलिटी गेम्स), सायबर कॅफे नेट, इंटरनेट किंवा आंतरनेट 
कनेक्टीव्हीटीसह खेळ , बोलिंग अली, पत्ते खेळण्याच्या खोल्या, सोशल क्लब, स्पोर्टस ( क्रीडा ) क्लब , कॅबरे कार्यक्रम , डिस्कोथेक खेळ , मेळे व 
तमाशा यांसह सार्वजनिक मनोरंजनाच्या प्रयोगांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यांचे नियंत्रण करणे याबाबत नियम, १९९ ६ या नियमावलीत दुरुस्ती 
करण्याकरिता राज्य शासनाच्या पूर्व मंजुरीने, याद्वारे पुढील प्रारुप नियम करीत आहेत : 

नियम 


२ . 


या नियमांना (सिनेमाखेरीज इतर) सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागा आणि पूल खेळ , पार्लर्स व संगणकीय खेळ , वास्तवाभासी खेळ 
(व्हर्चुअल रिअलिटी गेम्स ), सायबर कॅफे , बोलिंग अली, पत्ते खेळण्याच्या खोल्या, सोशल क्लब, स्पोर्टस ( क्रीडा ) क्लब, कॅबरे कार्यक्रम, 
डिस्कोथेक खेळ, मेळे व तमाशा यांसह सार्वजनिक मनोरंजनाच्या प्रयोगांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यांचेनियंत्रण करणे यासंबंधीची २०१३ ( प्रथम दुरुस्ती ) 
नियमावली असे संबोधण्यात येईल. 

मुख्य नियमावलीच्या नियम २ मध्ये ( अ ) उप- खंड ( ओ) नंतर खालील मजकूर घेण्यात येईल , तो असा की , 

( पी ) सायबर कॅफे म्हणजे कोणत्याही नावाने ओळखली जाणारी वाणिज्य आस्थापना किंवा इंटरनेट कियॉस्क ( छोटे दुकान) जे 
असेल ते व ज्याचा उद्देश पुढीलप्रमाणे असेल : - मनोरंजन व करमणूक यासह पण तेवढ्यापुरते मर्यादित नसलेल्या कोणत्याही हेतूसाठी 
( अस्तित्वात असलेल्या किंवा अजून कार्यान्वित करावयाच्या कोणत्याही रुपात किंवा राजशिष्टाचारात ) इंटरनेटपर्यंत प्रवेश करणे व त्याचा 
वापर करणे, इतर कोणताही माल पुरविणे किंवा सेवा करणे याचा भाग म्हणून किंवा मोफत किंवा निःशुल्क सर्वसामान्य जनतेला उपलब्ध 
करून देणे असा (उद्देश ) पण ज्यात कुटुंबीय, कर्मचारीवर्ग किंवा अधिकृत कर्मचारी यांच्यापुरताच मर्यादित असलेला प्रवेश , परंतु 
पाहुण्यांसाठी नसलेले कोणतेही खाजगी निवासस्थान किंवा जागा यांचा समावेश होत नसेल ( अशी आस्थापना किंवा इंटरनेट छोटी दुकाने) 
यांचा समावेश होईल, आणि सायबर कॅफेला सन १९ ५० च्या मुंबई पोलीस अधिनियम (१९ ५१ चा अधिनियम २२) चे कलम २ (९ ) मध्ये 
व्याख्या केल्याप्रमाणे सार्वजनिक करमणुकीची जागा समजण्यात येईल ( ACT XXII of 1951). 

( १ ) 


भाग चार - क -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६ - पौष २, शके १९३७ 


( क्यू ) खेळ यामध्ये व्हीडीओ गेम्स, वास्तवाभासी खेळ, बौद्धीक खेळ, इंटरनेटवर खेळले जाणारे इतर तत्सम खेळ याचा समावेश 
असेल . 


प्रकरण ८ 


५ . 


- 


“ 


६ . 


७ . 


. 


- 


मुख्य नियमावलीतील नियम ९ २ मध्ये, 

एखाद्या जागेच्या अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज करावा लागेल ” या शब्दांच्या नंतर “ सायबर कॅफे व संगणक किंवा वास्तवाभासी खेळ 
खेरीज सर्व करमणुकांसाठी प्रपत्र डीडी-४ मध्ये, सायबर कॅफे व संगणक किंवा वास्तवाभासी खेळाचेपार्लर यासाठींचा अर्ज प्रपत्र डीडी-५ 
मध्ये करावा लागेल " हे शब्द समाविष्ट करण्यात आलेले आहे . 

मुख्य नियमावलीतील नियम ९ २ मध्ये, 
उप- खंड ( ६ ) नंतर खालील उप - खंड समाविष्ट करण्यात येत आहे : 

( ७ ) सायबर कॅफेच्या हेतूसाठी, स्पीकरच्या किंवा म्युझिक सिस्टिम ( संगीत प्रणाली) च्या कोणत्याही प्रकारच्या सिस्टीमच्या 
वापराच्या बाबतीत , विनिर्दिष्ट मर्यादेमध्येच आवाजाची पातळी राखली पाहिजे आणि तिच्यामुळे त्या परिसरातील व्यक्तींना त्रास होता 
कामा नये . 

( ८ ) बदलती परिस्थिती व तंत्रज्ञानामधील भविष्यकालीन विकास यांना अधीन राहून जसे व जेव्हा आवश्यक असेल तसे व 
तेव्हा कोणतीही अन्य अट घालण्याचा हक्क अनुज्ञप्ती देणारे प्राधिकरण राखून ठेवीत आहे. 
मुख्यनियमावलीतील नियम ९ ३ ऐवजी खालील नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे : 
९ ३. जागेची अनुज्ञप्ती देणे 

नियम ९ २ मध्ये उद्देश केलेले दस्ताऐवज व प्रमाणपत्रे प्राप्त झाल्यावर, अनुज्ञापक प्राधिकरण हे जागेची अनुज्ञप्ती अर्जदाराला 
देऊ शकेल. व्हिडीओ खेळ , संगणकीय किंवा वास्तवाभासी खेळ व सायबर कॅफेखेरीज सर्व मनोरंजनाच्या कार्यासाठी प्रपत्र डी 
मध्ये जागेची अनुज्ञप्ती असेल. व्हीडीओ खेळ , संगणकीय किंवा वास्तवाभासी खेळ यांच्यासाठीची जागेची अनुज्ञप्ती प्रपत्र डीडी -१ 
मध्ये असेल आणि सायबर कॅफेसाठी ती प्रपत्र डीडी-२ मध्ये असेल, आणि अनुज्ञापन प्राधिकरणाला आवश्यक वाटतील अशा 
अतिरिक्त फेरफारांना त्या अनुज्ञप्ती अधीन राहतील . सार्वजनिक मनोरंजनासाठी कार्यक्रम करण्याकरिता एखादी जागा योग्य आहे 
अशी निश्चिती करूनच अनुज्ञापक प्राधिकरण हे जागेची अनुज्ञप्ती देईल . ही अनुज्ञप्ती एक वर्षाच्या कालावधीसाठी असेल आणि 
अनुज्ञापक प्राधिकरणाकडून 

तिचे नूतनीकरण होण्यास अधीन राहून ती अनुज्ञप्ती पुढे चालू ठेवता येईल पण अट अशी की , देण्यात 
आलेली विनिर्दिष्ट प्रयोगाची अनुज्ञप्ती धारण केलेली नसल्यास डी , डीडी -१ किंवा डीडी-२ मधील जागेची अनुज्ञप्ती धारण केल्याने 
नियम २ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे सार्वजनिक मनोरंजनाचा कोणताही कार्यक्रम करण्याचा स्वतः अधिकार त्या अनुज्ञप्तीधारकाला 
प्राप्त होत नाही . 
मुख्य 

नियमावलीतील नियम ९ ४ च्या ऐवजी खालील नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे : 
९ ४ . अनुज्ञप्ती नाकारण्याचा अधिकार. -खाली 

नमूद केलेल्या परिस्थितीत जागेची अनुज्ञप्ती देण्याचे अनुज्ञापक प्राधिकरण 
नाकारू शकेल. ” : 
( अ ) त्या जागेमुळे रहिवाशांनाकिंवा तेथून येणाऱ्या जाणाऱ्यांना अडथळा, गैरसोय, त्रास, जोखीम, धोका किंवा नुकसान 

होऊ 
शकतील किंवा राष्ट्रीय हिताची हानी होऊ शकतील किंवा कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या उत्पन्न होऊ शकेल असे अनुज्ञापक 
प्राधिकरणाला वाटल्यास , 

( ब ) अनुज्ञापक प्राधिकरणाला योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यावर प्रश्नांकित जागेच्या अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज करणारा इसम 
अशी अनुज्ञप्ती देण्यास लायक नाही किंवा अयोग्य आहे अशी खात्री झाल्यास , 
मुख्य नियमावलीतील नियम ९९ मध्ये, 
( I) पोट -नियम १ मध्ये लाभासाठी या शब्दांच्याऐवजी · शैक्षणिक लाभासाठी हे शब्द समाविष्ट करण्यात येत आहे . 
(II) पोट-नियम ( ४ ) नंतर खालील पोट-नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

( ५ ) एखाद्या खाजगी जागेत किंवा सार्वजनिक कार्यालयात केलेली रंगभूमी प्रयोग, कार्यक्रम, प्रदर्शन , कृती किंवा देखावा 
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरील कोणतेही कार्य 

परंतु त्या जागेचा वापर गैरकायदेशीर कार्यासाठी होत नसावा . 


८ . 


. 


९ . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६- पौष २, शके १९ ३७ 


१० . 


मुख्य नियमावलीतील नियम १९ ७ मध्ये खंड ( फ ) नंतर खालील खंड समाविष्ट करण्यात येत आहे, 
“ (ग ) सायबर कॅफेसाठी जागेची अनुज्ञप्ती देण्याचे शुल्क प्रत्येक संगणकामागे दरवर्षी रुपयेपाचशे राहील. 


प्रकरण १८ 


११ . 


मुख्य नियमावलीतील नियम २११ मध्ये पोट -नियम ( ३ ) नंतर खालील पोट-नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे, 

( ४ ) सायबर कॅफे , संगणक किंवा वास्तवाभासी खेळ इत्यादी केवळ ८-०० वाजल्यापासून २२-०० पर्यंतच चालविता येतील . 
जागेच्या अनुज्ञप्तीधारकांनी प्रपत्र (एल) मध्ये ते वेळेचेनिबंध मर्यादा दर्शविले पाहिजेत आणि बंद होण्याच्या वेळेपूर्वी १५ मिनिटे अगोदर खेळ 
किंवा मनोरंजन पूर्ण करण्याची सूचना केली पाहिजे. 
१२ . मुख्य नियमाच्या नियम २२ ९ नंतर खालील प्रकरण २१ समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


प्रकरण २१ 


“ 


सायबर कॅफे , संगणक किंवा वास्तवाभासी खेळाकरिता विशेष नियमावली 
२३०. वैयक्तिक ओळख- ( अ) सायबर कॅफेला भेट देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने कोणतीही अधिप्रमाणित फोटो ओळखपत्रिका, पारपत्र , 
महाविद्यालयाचे ओळखपत्र, पॅन कार्ड, वाहन चालक अनुज्ञप्ती, कार्यालयीन ओळखपत्र वगैरे हजर करणे आवश्यक राहील . 

( ब) अनुज्ञप्ती दिलेल्या प्रत्येक सायबर कॅफेने वापरण्याची प्रत्यक्ष रोजवही लिहून ठेवणे आवश्यक राहील व त्यातील मजकूर , 
प्रपत्र ( एम ) मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, वापरणाऱ्याने स्वतः लिहिला पाहिजे . 

२३१ . प्रत्यक्ष मांडणी- ( अ ) सायबर कॅफेमध्ये संगणक वापरणाऱ्या एका व्यक्तीला संगणक वापरणाऱ्या इतर व्यक्तीपासून वेगळे 
करील (स्वतंत्र ठेवील ) अशा पूर्णपणे बंदिस्त कक्षीका सायबर कॅफेमध्ये असणार नाहीत . 

( ब ) सायबर कॅफेच्या आत कोणतेही पार्टीशन (विभाजन ) बसविण्यात किंवा बांधण्यात आले असल्यास त्याची उंची जमिनीच्या 
पातळीपासून साडेचार फुटांपेक्षा जास्त असता कामा नये. 

( क ) संभोगदर्शनास परवानगी नाही ” असे दर्शविणारे फलक सायबर कॅफेमध्ये ठळकपणे प्रदर्शित केले पाहिजेत . 

२३२. इंटरनेट राजशिष्टाचार वाटप / एक्सेक् लॉग्स ( रोजवही) पहावयास मिळणे- ( अ) इंटरनेट राजशिष्टाचाराच्या ( आय.पी.च्या) 
पत्रांचा गट वेगवेगळ्या यंत्रांवर प्रत्यक्ष ( परस्पर ) वापरण्यात येत असेल तेव्हा कोणता इंटरनेट राजशिष्टाचार ( आय.पी.) चा पत्ता कोणत्या यंत्राच्या 
वाट्याला देण्यात आला आहे हे दर्शविणारी यादी सायबर कॅफेनी लिहून ठेवली पाहिजे . 

( ब ) वेगवेगळ्या यंत्रांमध्ये वाटून देण्यात आलेल्या एक किंवा बहुविध सायबर कॅफेनी अशी इलेक्ट्रॉनिक रोजवही ठेवली पाहिजे की 
ज्यामुळे प्राधिकाऱ्यांनी मागणी केल्यावर , कोणत्याही विनिर्दिष्ट वेळी कोणत्याही अंतर्गत लेन ( एल.ए.एन. ) इंटरनेट राजशिष्टाचाराच्या ( आय.पी.च्या ) 
वाट्याला कोणते यंत्र देण्यात आले होते हे प्राधिकाऱ्यांना सांगणे / कळविणे सायबर कॅफेच्या मालकांना शक्य होईल . 

( क ) वापरणाऱ्या व्यक्तींचे रोजवहीचे अभिलेख कमीत कमी एक वर्षापर्यंत ठेवले पाहिजेत आणि त्यांची मागणी करण्यात आल्यावर 
अन्वेषणाच्या हेतूसाठी पोलीस / सक्षम प्राधिकारी यास ते अभिलेख हजर केले पाहिजेत . 

२३३. सायबर कॅफेची अनुज्ञप्ती मिळविण्यासाठीची पूर्वावश्यकता -( सायबर कॅफे किंवा तशाच प्रकारच्या आस्थापनेच्या बाबतीत 
जागेच्या अनुज्ञप्तीसाठी असलेला) अर्जाचा नमुना, डी.डी. ५ मधील अनुक्रमांक १२ मध्ये नमूद केलेले सर्व दस्ताऐवज अर्जदाराने मिळवून अर्जाला 
जोडून अर्ज सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे. 


भाग चार - क -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६- पौष २, शके १९ ३७ 
सायबर कॅफे यांनी ठेवावयाच्या वापरकर्त्यांची रोजवहीचा नमुना 

वापर कर्त्यांच्या रोजवहीचे अभिलेख 


अनु . क्र . 


दिनांक 


प्रवेश वेळ 


जाण्याची वेळ 


सदस्यत्व /विशेष 
सदस्यत्व क्रमांक 


वापरकर्त्याचे पूर्ण नाव / 
वय /लिंग / राष्ट्रीयत्व 


काही असल्यास 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


वापरकर्त्यांचा पत्ता , 


वापरलेले संगणक लॅन 

क्रमांक 


सादर करण्यात आलेल्या 
छायाचित्रांसहित 

ओळखपत्र 


उद्देश जाळ भ्रमण 
वेबवर्क इमेल चॅट 


वसूल झालेली 


दूरध्वनी क्रमांक 


आयडी नाव , 


रक्कम 


( ७ ) 


( ८ ) 


( ९ ) 


( १० ) 


( ११ ) 


सुरुवातीचा संचालक / व्यवस्थापक 

( १२ ) 


वापरकर्त्यांची सही 

( १३ ) 


टिपा.- (१ ) नेहमीच्या उपभोक्त्यांना सदस्यत्व किंवा विशेष सदस्यत्व देण्यात येईल . 
( २) सदस्यत्वाचा/ उपभोक्त्याचा तपशील हा कायमस्वरुपी अभिलेख म्हणून ठेवण्यात यावा आणि सदस्यत्वाचा क्रमांक 

अंकाक्षरी असावा. तो हार्ड कॉपीमध्ये सदस्यास सुपूर्द करावा. 
( ३ ) त्यानंतरच्या भेटीच्याबाबतीत दिनांक, वेळ व वसूल झालेली रक्कम यांच्यासह सदस्यत्वाचा अंक लिहावा / नोंदवावा आणि 

त्याची / तीची सही पडताळणी करून त्याची/ तीची सही घेण्यात यावी . 
( ४ ) वारंवार भेटीस येणाऱ्या ज्या व्यक्ती आगाऊ रक्कम जमा करतील किंवा सवलतीने / संपूरक तत्त्वावर सेवा पुरविण्यात येत 

असतील त्यांना विशेष सदस्यत्व देता येईल . 


( सायबर कॅफे मालकाचे / संचालकाचे नाव व सही) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६- पौष २ , शके १ ९ ३७ 


५ 


नमुना 


डी . डी . ४ " 


( सायबर कॅफे , संगणक किंवा वास्तवाभासी खेळ खेरिज करून इतर सर्व करमणुकीसाठी जागेचा परवाना ) 


प्रेषक - मेसर्स 


दिनांक 


प्रति , 


जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


विषय. 


चा कार्यक्रम करण्यासाठी जागेचा परवाना मिळणेचा अर्ज . 


महोदय , 


मी , निम्न स्वाक्षरीत श्री ./ श्रीमती/ कु . 

हॉटेल / व्हिडिओ गेम / पार्लर /व्हिडिओ सेंटर / क्लब / 
हॉल चा / ची मालक मेसर्स 

वरील पत्त्यावरील जागा मिळण्यासाठी प्रयोग / कार्यक्रम करण्यासाठी 
अनुज्ञप्ती मिळण्याकरिता अर्ज करू इच्छितो / इच्छिते . जागा माझ्या मालकीची आहे/ भाड्याने घेतलेली आहे / भाडेपट्ट्याने घेतलेली आहे . 

त्याबाबत तपशील पुढीलप्रमाणे आहे : 
( १) संपूर्ण नाव 
( २ ) व्यवसाय 
( ३ ) वंश/पित्याचे नाव 
( ४ ) वय ( जन्मतारीख व जन्म ठिकाण ) 
( ५ ) राष्ट्रीयत्व 
( ६ ) निवासी पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 
( ७ ) ( अ ) आस्थापनाचे संपूर्ण नाव 
( ब ) आस्थापनेसाठी अन्य कोणतेही नाव 

वापरलेले आहे काय ? 
( ८ ) ( अ ) अर्जदाराने जागेसाठी / प्रयोग / कार्यक्रम 

करण्याकरिता अनुज्ञप्ती मिळवण्यासाठी 
यापूर्वी अर्ज केला होता का ? 
केला असल्यास , कोणत्या जागेसाठी 
आणि केव्हा ? 

तो मंजूर झाला किंवा नाही ? 
( ब ) यापूर्वी अर्जदार कोणतीही पोलीस अनुज्ञप्ती , 

जागेची अनुज्ञप्ती धारण करीत होता का ? 
सदरहू अनुज्ञप्ती 

यापूर्वी कधीही निलंबित / रद्द 
करण्यात / काढून 

घेण्यात आली होती किंवा कसे 
आणि तसे असल्यास , 

सदरहू 

आदेशाच्या प्रतीसह 
त्याबाबतचा तपशील नमूद करावा . 
(९ ) मनोरंजन कार्यक्रमाचे ( सायबर कॅफे ) नेमके स्वरूप . 


: 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६ - पौष २, शके १ ९३७ 


( १० ) लागू असलेल्या कागदपत्रांच्या जोडण्यात आलेल्या प्रती . 

( १) दुकाने व आस्थापना अनुज्ञप्ती . 
( २ ) खाद्यगृहे अनुज्ञप्ती . 
( ३ ) श्रेणी अनुज्ञप्ती . 
( ४ ) “नमुना ब ” मधील आरोग्य अनुज्ञप्ती. 
( ५ ) एफ . एस . तीन अनुज्ञप्ती . 
( ६ ) पी . पी . ई. अनुज्ञप्ती. 
( ७ ) भागीदारी पेढी असल्यास भागीदारी खताची एक प्रत . 
(९ ) जागा भाड्याने / भाडेपद्धतीने घेतली असल्यास , भाड्याची पावती. 
( १० ) कर निर्धारण / प्रदान केल्याच्या पावत्या . 
( ११ ) वीज यंत्रणा जोडण्याच्या सुरक्षितते संबंधात शासनाच्या विद्युत कंत्राटदाराकडून घेतलेले प्रमाणपत्र . 
( १२ ) सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून सावधगिरीची उपाययोजना करण्यात आली आहे. अशा आशयाचे अग्निशमनदलाचे दस्तऐवज . 
( १३ ) चालू वर्षातील अग्निशमन सामग्रीचे देयक . 
( १४ ) भारत संचार निगम लिमिटेडने दिलेले दूरध्वनी चालू स्थितीत किंवा योग्यरितीने बसविण्यात आले असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र . 
(१५ ) १०० मीटरच्या अंतराच्या आत असलेल्या धार्मिक , शैक्षणिक संस्था व रुग्णालय दर्शविणारा जागेचा नकाशा . 
(१६ ) जागा अर्जदाराच्या मालकीची असल्यास , मालकीबाबतची कागदपत्रे . 
( १७ ) नगरपरिषद / ग्रामपंचायतीचे भोगवटा/ प्रारंभीचे प्रमाणपत्र किंवा “ कोणतीही कारवाई प्रलंबित नाही ” असे नमूद करण्यात आलेले 

नगरपरिषद / ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र . 
( १८ ) नियमावलीची प्रत . 
( १९ ) ज्या निर्णयाखाली पोलीस विभागाकडून सदरहू अनुज्ञप्ती सही करण्यास व ते मिळविण्यास ( एखाद्या व्यक्तीला) प्राधिकृत करण्यात 

आले आहे , त्या प्राधिकृत पत्राची प्रत. 
( २० ) जागा पोट- मजल्यावर असल्यास, इमारत व प्रस्ताव आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र . 


वरील कागदपत्रांच्या प्रती यासोबत जोडल्या आहेत . अन्य कोणतीही कागदपत्रे आवश्यकता असल्यास ती सादर करण्याविषयी आम्हास 
कळविण्यात आल्यावर लगेचच ती सादर करू आपणांस विनंती करण्यात येत आहे की , आवश्यक ती अनुज्ञप्ती मंजूर करण्यात यावी. 
मी त्या अनुज्ञप्तीमधील सर्व शतींचे पालन करीन. 


आपला विश्वासू , 


( संपूर्ण नाव व सही). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६- पौष २ , शके १९ ३७ 


" नमुना डी . डी .- ५ " 
सायबर कॅफे व संगणक किंवा वास्तवाभासी खेळ किंवा तत्सम आस्थापनांच्या संबंधात जागेकरिता अनुज्ञप्ती 

मिळविण्यासाठी अर्जाचा नमुना 


प्रेषक 


दिनांक 


प्रति , 


जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


विषय.- सार्वजनिक ठिकाणी इंटरनेट /इंटरनेट जोडणी ( कनेक्टीव्हीटी) ची सेवा पुरविणाऱ्या सायबर कॅफे किंवा तत्सम 

आस्थापनाकरिता जोडणी अनुज्ञप्ती देण्याकरिता अर्ज . 


महोदय , 


•• 


मी / आम्ही खाली स्वाक्षरी करणार / करणारे श्री ./ श्रीमती/ कुमारी 

सायबर कॅफे / संगणक 
आणि / किंवा वास्तवाभासी खेळ (व्हर्चुअल रिअलिटी गेम ) मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ च्या कलम २( ९ ) अन्वये सार्वजनिक मनोरंजनाच्या 
जागेची व्याख्या केल्याप्रमाणे याचा/ याचे मालक , मेसर्स , 

यांच्या नावाने पुढील पत्त्यावर जागेची 
अनुज्ञप्ती मिळण्याकरिता अर्ज करू इच्छितो / इच्छिते, ही जागा माझ्या/ आमच्या मालकीची आहे. सदरहू जागा भाड्याने / भाडे पट्ट्यावर / संमतीने 
परवानगीवर घेतलेली आहे, सविस्तरपूर्वक तपशील पुढीलप्रमाणे आहे (एका पेक्षा अधिक अर्जदार असल्यास , प्रत्येक अर्जदाराचा तपशील 
पुरविण्यात यावा. ) : 
(१ ) अर्जदाराचे पूर्ण नाव , अद्याक्षरे पूर्ण लिहावी 
( २ ) व्यवसाय 
( ३ ) पित्याचे/ पतीचे नाव व पत्ता 
( ४ ) वय ( जन्मतारीख ) 
( ५ ) राष्ट्रीयत्व 
( ६ ) मालकाचा ई- मेल पत्ता 
( ७ ) ( अ ) सायबर कॅफे आस्थापनेचे पूर्ण नाव व पत्ता 

( ब ) दूरध्वनी क्रमांक 
( क ) फॅक्स क्रमांक 
( ड ) सायबर कॅफेचा ई- मेल पत्ता 
( इ ) सध्या किती शाखा /केंद्र अस्तित्वात आहेत ? 

या नमुन्यानुसार त्याचा तपशील द्यावा . 
( आवश्यक असल्यास सविस्तर माहितीसह वेगळा 

कागद जोडावा ) 
( फ ) जागेचे 

एकूण 

क्षेत्र 
( ग ) प्रस्तावित टर्मिनल क्रमांक 
( ८ ) ( अ ) सदरहू जागा अर्जदाराच्या मालकीची जागा आहे, 

भाडेपट्ट्याची आहे, भाड्याची आहे किंवा संमतीने 
परवानगी तत्त्वावर घेतलेली आहे किंवा कसे. 
( ते विनिर्दिष्ट करा.) 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६ - पौष २, शके १ ९३७ 


( ब ) जर जागा भाड्याने, भाडेपट्ट्यावर किंवा संमतीने 

परवानगी या तत्त्वावर घेतली असेल तर भाडेपट्ट्याने 

संमतीपत्र व कालावधी नमूद करावा. 
( ९ ) ( अ ) आस्थापनेकरिता दुसऱ्या एखाद्या नावाचा वापर केला 

आहे का ? तसे असल्यास त्याचा तपशील द्यावा. 
( ब ) अशाच प्रकारचा अनुज्ञप्तीकरिता यापूर्वी अर्ज केला 

होता का ? तसे असल्यास तपशील द्या . 
( १० ) दूरध्वनी ग्राहकाचे नाव पत्त्यासह सायबर कॅफेमधील सर्व दूरध्वनी 

क्रमांक ( आवश्यक असल्यास वेगळा कागद जोडावा). 
( ११ ) अर्जदार /मालकाव्यतिरिक्त अन्य कोणी व्यक्ती सायबर कॅफे 

चालविणार असल्यास त्या चालकाचे नाव व पत्ता . 
( १२ ) या अर्जासोबत जोडावयाच्या अशा अर्जदाराची स्वाक्षरी असणाऱ्या दस्ताऐवजांच्या प्रती (प्रत्येक कार्यानुसार लागू असतील त्या ) : 

( १) दुकाने व आस्थापना अनुज्ञप्ती. 
( २) भागीदारी पेढी असल्यास , भागीदारी विलेखाची प्रत . 
( ३ ) जागा भाड्यावर / भाडेपट्ट्यावर असल्यास , भाड्याची पावती. 
( ४ ) चालू वर्षात अग्निशामक साधनसामग्री देयक . 
( ५ ) अर्जदाराची स्वतःची मालकीची जागा असल्यास मालकीचा दस्तऐवज . 
( ६ ) जागा निवासी असल्यास , जागेच्या मालकाचेकिंवा सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र . 
( ७ ) व्यवस्थापकाचे/ चालकाचे/ कर्मचाऱ्यांचे नाव, पत्ता व इतर तपशील सोसायटीच्या नाममुद्रित पत्रावर स्वतंत्रपणे द्यावा. 
( ८ ) आस्थापना जर कंपनीची असेल तर कंपनीची नियमावलीची प्रत . 
( ९ ) अर्जदारास सदरहू अनुज्ञप्तीवर स्वाक्षरी करण्यास व अनुज्ञप्ती प्राधिकरणाकडून ते प्राप्त करण्यास ज्या ठरावाद्वारे प्राधिकृत करण्यात 

आले त्या ठरावाची प्रत / अधिकार पत्र . 
( १० ) आय. एस. पी . ला प्रदान केलेल्या चालू देयकाची प्रत सोबत जोडणे आवश्यक आहे . 

( सायबर कॅफे अनुज्ञप्ती नियमाच्या आधारे पोलिसांनी दिलेल्या सायबर कॅफेच्या अनुज्ञप्तीच्या आधारावर कोणत्याही शासकीय किंवा 
अशासकीय प्राधिकरणाविरुद्ध कोणत्याही स्वरूपाचा दावा कोणताही अनुज्ञप्तीधारक करणार नाही). 


इतर कोणतेही दस्तऐवज आवश्यक असल्यास ते आम्हाला कळविल्यानंतर लगेचच सादर करण्यात येतील. वरील दस्तऐवजच्या प्रती 
यासोबत जोडलेल्या आहेत . 


जागेची अनुज्ञप्ती कृपया देण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात येत आहे. अनुज्ञप्तीच्या शर्तीचे मी पालन करीन . 


आपला विश्वासू , 


( संपूर्ण नाव व सही ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६- पौष २ , शके १९ ३७ 


९ 


" नमुना डी . डी . २ ” 


जागेची अनुज्ञप्ती 

(नियम ९ १ ) 
( फी करिता नियम १९ ७ पहा ) 


परवाना क्र . 


रक्कम रुपये 


पावती क्र . 
दिनांक 


. 


जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी केलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागा (सिनेमाव्यतिरिक्त ) आणि कॅबरेनृत्य 
कार्यक्रम , मेळे व तमाशा यांसहित सार्वजनिक मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांच्या जागा यांना अनुज्ञप्ती देणे आणि त्यांचेनियंत्रण करणेनियमावली, १९९ ६ 
व प्रथम दुरुस्त नियमावली, २०१४ च्या नियम ९१ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून याद्वारे पूर्वोक्त नियमांत घालून दिलेल्या 
अटी व निबंधांच्या अधीन राहून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील आणि म्युनिसिपल क्रमांकाखाली कर आकारणी करण्यात येणारी, 
येथे वसलेली, मेसर्स 

म्हणून 

ओळखली जाणारी सार्वजनिक मनोरंजनाची जागा, उपरोक्त नियमान्वये निलंबन करण्याच्याकिंवा 
परत घेण्याच्या शर्तीस अधीन राहून , आजच्या दिनांकापासून 

पर्यंत सकाळी ८-०० ते २२-०० या वेळेत खुली ठेवण्यासाठी 
श्री ./ श्रीमती 

यांना अनुज्ञप्ती देण्यात येत आहे. 


१. युनिटची संख्या 


क्रमांक / संख्या 


आज दिनांक 


माहे 


२. सायबर कॅफेचे नाव व वर्णन 

सन २० रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी दिले . 


जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


जिल्हादंडाधिकारी यांचे कार्यालय , 
सिंधुदुर्ग. 


अनुज्ञप्तीच्या अटी व निबंध 


१. सर्व संबंधित विभागाच्या विविध अनुज्ञप्त्यांमध्ये / ना हरकत प्रमाणपत्रांमध्ये घालून दिलेल्या सर्व शर्तीचे, विशेषतः सार्वजनिक सुरक्षेच्या 

दृष्टीकोनातून, सर्ववेळी कटाक्षाने पालन करण्यात यावे. 
२. ( कार्यक्रमास ) येणाऱ्या ग्राहकांना (प्रेक्षकांना) मोकळेपणी, सुरक्षितपणे आणि अडथळ्यांविना ये- जा करण्याकरिता पुरेशा संख्येतील आत 

येण्याचे व बाहेर जाण्याचेदरवाजे संपूर्ण वेळी चालू स्थितीत असावेत . ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांत निर्धारित केलेल्या शर्थीचे कटाक्षाने 
पालन करण्यात यावे. 
३. आस्थापनेच्या भागातील रहिवाशांना व सर्वसाधारणपणे जनतेला कोणत्याही प्रकारे उपद्रव होता कामा नये . 
४. अनुज्ञप्तीधारकाने वाहने उभी करण्याची ( पार्किंगची ) आवश्यक ती व्यवस्था करावी किंवात्यांचे ग्राहक कोणत्याही प्रकारची वाहतुकीची 

समस्या निर्माण करण्यास कारणीभूत होणार नाहीत किंवा त्यांची वाहने रस्त्यावर थांबविणार नाहीत यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग ठेवावा. 
५. सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागा (सिनेमा व्यतिरिक्त ) आणि मेळे व तमाशा यांसह सार्वजनिक मनोरंजनाच्या कार्यक्रमाच्या जागा यांना 

अनुज्ञप्ती देणे व त्यावर नियंत्रण करणे नियम, १९ ६० यांचे आणि त्यामध्ये नमूद केलेल्या शर्तीचेपालन करण्यास अनुज्ञप्तीधारक कसूर 

करील तर ती अनुज्ञप्ती निलंबनासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी पात्र असेल . 
६. स्थानिक रहिवाशांकडून किंवा अभ्यागतांकडून त्यांना त्रास / धोका / जोखीम निर्माण झाली असल्याबद्दल कोणतीही तक्रार आल्यास ही 

अनुज्ञप्ती निलंबित किंवा रद्द करणे यासारखी कारवाई केली जाण्यास पात्र असेल . 


भाग चार - क -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६ - पौष २, शके १९३७ 


७. कोणत्याही व्यक्तीस या जागेमध्ये कोणतेही मद्य ( अल्कोहोलयुक्त) पेय , गरम किंवा थंड पेय किंवा अन्न पदार्थविकण्यास मुभा असणार 

नाही . 
८. अनुज्ञप्तीधारकाने कोणत्याही स्वरूपात जुगाराला चालना / प्रोत्साहन देता कामा नये किंवा त्याकडे कानाडोळा करता कामा नये . 
९. ज्या कार्यक्रमात किंवा खेळामध्ये श्रोतृवर्गास किंवा जनतेस जोखीम , क्षती/ हानी किंवा धोका पोहचू शकतो किंवा जो श्रोत्यांना किंवा 

अनुज्ञापन प्राधिकरणास आक्षेपार्ह वाटतो अशा कोणत्याही कार्यक्रमास किंवा खेळास अनुज्ञप्तीधारकाने परवानगी देता कामा नये. 
१०. सायबर कॅफेला भेट देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला छायाचित्रासहित ओळखपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 
११. अनुज्ञप्तीधारकाने नमुना एक नुसार वापर कर्त्यांची प्रत्यक्ष रोजवही आस्थापनेत सुस्थितीत ठेवणे आवश्यक आहे. 
१२. चालू असलेल्या सर्व यंत्रांचा दर्शनी भाग “ बाहेरील ” बाजूस असावा म्हणजेच सायबर कॅफेचा सामाईक मोकळ्या बाजूकडे तोंड करून 


असावा. 


१३. सायबर कॅफेच्या कक्षिका संपूर्णपणे बंद केलेल्या नसाव्यात . 
१४. पार्टीशन / कक्षिका असतील तर अशावेळी पार्टीशनची उंची जमिनीच्या पातळीपासून साडेचार फूटांपेक्षा जास्त नसावी आणि कक्षिका 
वरच्या बाजूने खुल्या ठेवण्यात याव्यात आणि तात्पुरत्या 

किंवा अन्यथा बंद केलेल्या नसाव्यात . 
१५. आय.एस.पी. कडून इंटरनेट राजशिष्टाचार पत्त्याचा गट असलेल्या सायबर कॅफे त्यांच्या ग्राहकांचा यंत्रावर त्यांचा थेट वापर करू 

शकतील असे झाल्यास कोणत्या यंत्राला कोणता इंटरनेट राजशिष्टाचार पत्ता काढून दिले आहे हे दर्शविणारी यादी त्यांनी ठेवणे आवश्यक 

आहे . 
१६. दुसऱ्या पक्षी, ज्यांनी इंटरनेट राजशिष्टाचार पत्ता ( एक किंवा अनेक ) वाटून घेतले असतील जे त्यानंतर एकाच वेळी कित्येक स्थानिक 

यंत्रावर वाटले गेले असतील , अशा सायबर कॅफेनी इंटरनेट राजशिष्टाचार असणारी असाधारण वास्तविक इंटरनेट राजशिष्टाचार नकाशा 
दर्शविणारी एक इलेक्ट्रॉनिक रोजवही ठेवली पाहिजे. सायबर कॅफेच्या चौकशीच्यावेळी प्राधिकाऱ्यांकडून मागणी करण्यात आल्यावर 
विनिर्दिष्टवेळी कोणत्या यंत्रावर कोणत्या इंटरनेट राजशिष्टाचार पत्त्याचे वाटप केले होते हे, जोवर सायबर कॅफेना सांगता येत असेल 
तोवर, यासाठी प्रत्यक्षात कुठली पद्धती वापरली जाते ही बाब अप्रस्तुत आहे . 


मालकाचे नाव व स्वाक्षरी 


व्यवस्थापकाचे नाव व स्वाक्षरी 


नुतनीकरणाचा दिनांक 


नुतनीकरण केलेल्या अनुज्ञप्तीच्या 

समाप्तीचा दिनांक 


अनुज्ञापक प्राधिकाऱ्याची सही 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ . 


अनिल भंडारी, 
जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६- पौष २, शके १९ ३७ 


११ 


DISTRICT MAGISTRATE , SINDHUDURG 


DRAFT NOTIFICATION 


BOMBAY POLICE ACT , 1951. 

No. Home- 1601/6 /2013.— The following draft of Rules for Licencing and Controlling places of 
public Amusement shall (other than Cinemas) and performances for public Amusement including 
Pool game Parlours , Amusement Parlours providing Computer Games , Video Games (OR ) Virtual 
Reality Games , Cyber Cafes , Bowling Alleys, Card Rooms, Social Clubs , Sports Clubs , Cabaret 
performances , Discotheque , Games, Melas and Tamashas ( First Amendment ) Rules , 2014 which 
District Magistrate , Sindhudurg , proposes to make in exercise of the power conferred by sub 
section (6 ) of section 33 of the Bombay Police Act, 1951 and of the others power enabling him in 
that behalf, with the previous sanction of the Government of Maharashtra are hereby published 
for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the 
said draft will be taken into consideration by the district Magistrate , Sindhudurg after the 
expiration of the one month from the date of its publication in the Official Gazette. 


RULES 


CHAPTERI 


1. Short title and application.— These Rules shall be called as the Rules for Licencing and 
Controlling places of public Amusement shall (other than Cinemas) and performances for public 
Amusement including Pool game Parlours , Amusement Parlours providing Computer Games , 
Video Games. (OR ) Virtual Reality Games, Cyber Cafes , Bowling Alleys , Card Rooms, Social 
Clubs , Sports Clubs , Cabaret performances, Discotheque, Games, Melas and Tamashas (First 
Amendment) Rules , 2013 . 
2. In rule 2 of the principal Rules, 
after sub -clause (O ), the following sub - clauses shall be inserted , namely : 

( p ) “ Cyber Cafe” means and includes any commercial establishment or internet 
kiosks, as the case may be by , whatever name called , the object of which is to make 
available to the general public , either for a free or gratis or as part of rendering or 
supply of any other goods or services , access to and use of the internet (in any forms or 
protocols , whether in existence or yet to be implemented ) for any purpose, including 
but not limited to , recreation and amusement, but does not include any private residence , 
office or place where access to the Internet is restricted to family members, employees, 
staff or authorized personnel, but not guests; and a Cyber Cafe shall be deemed to be a 
" Place of Public Amusement” as defined under section 2 ( 9 ) of the Bombay Police Act, 
1951 (Act XXII of 1951) ; 

(q ) Games includes videogames, virtual reality games , puzzle and similar type of 
games played via internet. 


CHAPTER VIII 


5. In Rule 92 of the principal Rules , 

After the words “ The application for a premises licence shall be made " the words , " in 
Form No. DD- 4 for all amusements except for Cyber Cafe and Computer or Virtual Reality 
Games and for the application for Cyber Cafe and computer or Virtual Reality Game Parlour 
shall be made in form No. DD - 5 ” shall be inserted . 


6. In rule 92 - of the principal Rules , 
After sub- clause (6 ), the following sub -clause shall be inserted , namely : 

(7 ) For the purpose of “Cyber Cafe” , in case of use of speakers or any type of music 
systems, the noise level should be within the limits specified and should not cause 
disturbance to persons in the locality ; 


भाग चार - क -३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६- पौष २, शके १९ ३७ 

(8 ) “ The Licensing Authority reserves the right to impose any other condition as 
and when required , subject to the changing circumstances and further development in 

the technology ” . 
7. For rule 93 of the principal Rules, the following rule shall be substituted , namely : 

93. Grant of Premises License.— The Licensing Authority on receipt of documents and 
certificates referred to in rule 92 may grant a Premises License to the applicant on such 
terms and conditions and subject to such restrictions as the Licensing Authority may 
determine. The Premises Licence for all amusement activities shall be in Form “ D ” except 
for Video Games, Computers , or Virtual Reality Games and Cyber Cafe . The Premises Licence 
for Video Games , Computer or Virtual Reality Games shall be in Form " DD - 1” , and for Cyber 
Cafe shall be in Form “DD - 2”, subject to such additional alterations asmay be deemed necessary 
by the Licensing Authority confirming suitability of Premises for holding performances for 
public amusement therein . This licence shall be for period of one year and can be further 
continued , subject to renewal thereof by the licensing authority . Provided that , the holding a 
premises licence in form D , DD - 1 or DD - 2 does not per -se authorise the holder to conduct 
any performance of Public Amusement as defined in rule 2 , unless he hold a specific 
performance license from the Licensing Authority granted under Rule 102” . 
8. For Rule 94 of the principal Rules , the following rule shall be substituted , namely : 

94. Power to refuse license.— The Licensing Authority may refuse a Premises Licence , 
if 

( a ) The Premises appears to him to be likely to cause obstructions , inconvenience , 
annoyance, risk , danger or damage to the residents or passers by or create traffic problems 
in the locality or may harm national interest or cause law and order problem ; 

(b ) It he is satisfied after such enquiry as he thinks fit that the applicant for licence 
of the premises in question is not fit or unsuitable to grant such licence . 
9. In Rule 99 of the principal Rules , 

( i) In sub - rule ( 1 ), for the words " for the benefits " the words " for the academic benefits " 
shall be substituted ; 
( ii ) After sub -rule (4 ), the following sub -rule shall be inserted , namely : 

(5 ) Any activity on electronic media staged , performed , exhibited , made or displayed 
in a private place or public office : 

Provided that, the place is not being used for illegal activities. 
10 . In Rule 197 of the principal rules , after clause (f), the following clause shall be inserted 
namely : 

" (g ) The fee for grant of Premises Licence for Cyber Cafe shall be rupees five hundred 
per annum for each computer" . 


CHAPTER XVIII 


11 . In Rule 211 of the principal Rules , after sub - rale ( 3 ) the following sub -rule shall be 
inserted , namely : 

“ (4 ) Cyber Cafe , Computer or Virtual Reality Game etc. shall operate between 8-00 
hours to 22-00 hours only . The holders of Premises Licence shall display the time restrictions 
in Form - L and shall intimate persons before a quartor of an hour of the closing time to finish 
the games or amusement by the closing hours” . 
12 . After rule 229 the principal Rules, the following chapter XXI shall be added , namely : 


CHAPTER XXI 


SPECIAL RULES FOR CYBER CAFE, COMPUTER OR VIRTUAL REALITY GAME 
230. Personal Identification.— (a ) Every visitor to a Cyber Cafe be required to produce any 
Authentic photo- ID Card like Passport, College ID , Pan Card , Election Card ,Motor Driving Licence , 
Office Identity Card , etc. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६- पौष २, शके १९ ३७ 


१३ 


(b ) Every licensed Cyber Cafe be required to maintain a physical log of users to be filled in by 
the users itself as stated in Form - M . 

231. Physical Layout.- (a ) Cyber cafes shall not have fully enclosed cubicles which will 
isolate a computer user from other Computer users in the Cyber Cafe. 

(6 ) Partition if any installed or built inside the Cyber Cafe shall not exceed four and half feet 
in height from the ground level. 

( c ) A board viewing “ pornography is not allowed ” shall be prominently displayed in the 
Cyber Cafe . 

232 . Internet Protocol Allocation Access Logs .- (a ) Cyber Cafe must maintain a list showing 
which Internet Protocol ( I.P.) address is allocated to which machine when a block of Internet 
Protocol ( I.P.) addresses are used directly on different machines. 

(6 ) Cyber Cafes using single or multiple Internet Protocol (I.P.) addresses which is shared 
amongst differentmachines must maintain an electronic log which shall enable the owners of the 
Cyber Cafe to tell the authorities, on demand , which machine was allocated with which internal 
LAN Internet Protocol ( I.P.) address at any specified time. 

(c ) Log records of the users must be maintained for at least one year and shall be produce 
before Police/ Licensing Authority for investigation purpose on demand . 

233. Prerequisites for grant of Cyber Cafe Licence.— Applicant is required to obtain and 
attach relevant documents mentioned at Sr. No. 12 in Form DD - 5 (Application Form for Premises 
Licence in respect of Cyber Cafe or Similar Establishment). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ३७ 


Register Maintain by Cyber Cafe 


Date 


In time 


Out time 


Sr. 
No. 


Number of 
Membership if any 

(5 ) 


User full Name/Age / 
Gender /Nationality 

(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


User Address & 
Mobile Number 


Details of 
Identity Card 


Name & Number 
of Computer Lan 


Purpose of Net 
Web Work / e -mail/ 

Chat 


Amount 
Recover 


Id uses 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 


( 11) 


Name of Manager 

( 12 ) 


Users Signature 

( 13 ) 


Note . — ( 1) Membership will be given to the Regular users. 

( 2 ) Details of Membership should keep as Permanent record and Number of 

Membership must be in Numeric and give him hard copy i.e. slip . 
( 3 ) Thereafter in every visit , enter in register his Membership Number and verify his 

signature . 
( 4 ) If the permanent member deposited the advance amount may give him special 

Membership 


(Name of Owner of Cyber Cafe / Name of Manager ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६- पौष २, शके १९ ३७ 


१५ 


FORM DD - 4 


Stamp form to be typed on 
letter 


From - M / S - 


Premises Licence 


Court Fee Stamp 


Date : 


To , 


The District Magistrate , 
Sindhudurg , Sindhudurgnagari, 
Oros , Tal. Kudal. 


Subject : Application for the grant of Premises/Performance Licence 

for Conducting Activity of ... 


Sir , 


I, the undersigned , Shri/Smt./Kum . 

owner ( s ) of 
Hotel / Video Game Parlour / Video Theatre / Club / Hall M / s . .... 
would like to apply for grant of Premises /Performance Licence at the above address . The place 
belongs to me/ taken on rent/ is on lease. 
Details are as follows :: 


: 


.. 


: 


.. 


1 . Full Name 
2. Occupation 
3. Parentage 
4. Age (Date of Birth & Place of Birth ) 
5. Nationality 
6 . Residential Address with Telephone : 

Number ( if any) 
7. ( a ) Full Name of the Establishment 
(6 ) Whether any other Name is used : 

for the Establishment. 
8. ( a ) Whether the applicant Applied : 

for a Premises/Performance Licence 
in the past, if so , for which place 

and when , with what result . 
(6 ) If the applicant was holding any : 

Police Licence /Premises Licence in 
the past, whether the said Licence 
was ever suspended canceled / 
revoked . If so give details with copy 
of the said order. 


HNT -0-8 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६ - पौष २, शके १९ ३७ 


9 . Exact Nature of Amusement Activity : 
10. Copies of documents attached whichever is applicable : 

1. Shops & Establishment Licence 
2. Eating House Licence 
3. Grade Licence 
4. Health Department Licence in Form B 
5. F.L. III Licence 


6. P.P.E. Licence 


7. Copy of Partnership Deed , if Partnership Firm . 
8. Rent receipt , if the place is on rent/lease . 
9. Tax Assessment/ paid Receipts . 
10. Certificate from Government Electrical Contractor /Private Contractor regarding the 

safeness of Fitting . 
11. Document from Fire Brigade to the effect that all precautionary measures are taken 

from public safely point of view . 
12. Bill of Fire Fighting equipments of current year . 
13. Certificate from B.S.N.L. that telephone is in working order or has been duly installed 

in the premises . 
14. Site Plan showing Religious, Educational Institution and Hospital within a radius of 

100 mtrs . 
15. Ownership Documents if the place is owned by the applicant. 
16. Occupation /Commencement Certificate of Nagar Parishad /Gram Panchayat or 

Certificate from Nagar Parishad /Grampanchayat stating “ No Action Pending ” . 
17. Copy of Memorandum of Articles . 
18. Copy of resolution under which authorised to sign and obtain the above licence from 

Police Department. 
19. N.O.C. from B. and C. Department and Health Department of M.M.C. if place is situated 

on Mezzanine Floor, 
If any other documents are required , the same will be submitted as soon as we are informed . 
Copies of above documents are attached herewith . 

It is requested that necessary licence may kindly be granted . I will abide the conditions of 
the licence. 

Hoping you would do the needful at the earliest and oblige. 
Thanking you , 


Yours Faithfully , 


(Full Name & Signature ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६- पौष २, शके १९ ३७ 


१७ 


FORM DD - 5 


APPLICATION FORM FOR PREMISES LICENCE IN RESPECT OF CYBER CAFE OR 

SIMILAR ESTABLISHMENT 


From : - M / s . 


Court Fee Stamp 


Date : 


To , 


The District Magistrate , 
Sindhudurg , 
Sindhudurgnagari, Oros , 
Tal. Kudal. 


Subject.— Application for the grant of Premises Licence for Cyber Cafe of 

similar establishment providing services of internet /internet 

connectivity in a public place . 
Sir , 
I /We the undersigned , Shri/Smt./Kum . ... 

owner ( s ) 
of Cyber Cafe / Computer and /or Virtual Reality Game ( as defined under section 2 ( 9 ) of Mumbai 
Police Act, 1951, definition of place of Public Amusement), by name M /s . 

..... would like to apply for grant of Premises Licence at the following 
address. The place belongs to me/us take on rent is on lease/leave and licence . 


Details are as follows (if more than one applicant details of each applicant be provided ) : 


.. 


: 


.. 


.. 


: 


: 


.. 


1 . Full Name of Applicant 
2. Occupation 
3. Parentage (Father s/Husband Name) 
4. Age (Date of Birth ) 
5. Nationality 
6 . E -mail Address of the Owner 
7. ( a ) Full Name and address of the 

Cyber Cafe/Establishment 
(6 ) Telephone Number 
( c ) Fax No. 
( d ) E -Mail address of the Cyber Cafe : 
(e ) How many branches /outlets existing, 

give details as per this form 

( use separate sheet if required ) 
(f) Approximate area of the premises : 
(g ) Number of Terminal proposed 


: 

: 


: 


HTFT LIK - 5–83 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६- पौष २, शके १९ ३७ 


8. (a ) Whether premises are owned , leased ,: 

rented or taken on leave and licence 

by applicant -owner ? (Specify ) 
(6 ) If on rental, lease or leave licence : ........ 

...... 
period of tenancy/lease / licence 
9. (a ) Whether any other name is used for : 

the establishment. If so , give details. 
(6 ) Whether applied in the past for : 

similar licence . If so , give details. 
10. All Telephone numbers at the Cyber : 

Cafe with name and address of the 
telephone subscriber . 

(Use separate sheet , if required .) 
11. Name and address of the conductor or : 

operator of Cyber Cafe if other than 

applicant- owner . 
12. Copies of documents bearing signature of the applicant which is to be attached with this 

application (whichever is applicable according to each activity ) : 
1. Shops and Establishment Licence . 
2. Copy of partnership deed , if partnership firm . 
3. Rent Receipt , if the place is on rent/lease . 
4. Bill of fire fighting equipment of current year . 
5. Ownership Documents, if the premises is owned by the applicant. 
6. NOC from the landlord or Society if the premises are residential. 
7. Name, Address and other details of manager/conductor, employees to be provided 

separately on the firms letter head . 
8. If establishment is a company, copy of Memorandum of Articles . 
9. Copy of the resolution under which applicant is authorized to sign and obtain the above 

licence from the Licensing Authority . 
10. Copy of the current bill of payment made to ISP must be attached with the application . 
11. No Licensee shall have any claim of whatsoever nature against my Government of Non 

Government authority , on the basis of the Cyber Cafe Licence issued by Police under 
Cyber Cafe Licensing Rules . 


If any other documents are required , the same will be submitted as soon as we are informed . 
Copies of above documents are attached herewith . 

It is requested that Premises Licence may kindly be granted . I will abide by the conditions of 
the licence . 


Yours faithfully , 


( Full Name and Signature ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६- पौष २, शके १९ ३७ 


FORM DD - 2 


PREMISES LICENCE 


( Rule 91) 
( For fees vide Rule 197 ) 


No........ 


Rs. 


Rt. 


Dt. 


In exercise of the powers conferred by the rule 91 of the rules for Licensing and Controlling 
Places of Public Amusements (Other than Cinemas) and Performances for Public Amusement, 
including Cabaret Performances, Melas and Tamashas Rule, 1966 and First Amendment Rules , 
2014 in Sindhudurg made by the District Magistrate, Sindhudurg Licence is hereby granted subject 
to the conditions and restrictions laid down in the aforesaid Rule to Shri/ Smt. 

authorizing him to keep a Place of Public Amusement known as M /s . 
situated at 

..... in Sindhudurg and assessed under Municipal 
No. 

to be open between 8-00 a.m.and 22-00 p.m. from this date until the 
subject nevertheless to suspension or revocation under the aforesaid Rules. 


....... 


1. No. of units 


Nos . 


given under 


2. Name and description of the Cyber Cafe ..... 
myhand and seal, this ..... 


day of 


Office of the District Magistrate , Sindhdurg . 


For District Magistrate 
Licensing Authority . 


Conditions and Restrictions of the Licence 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


All conditions laid down in the various licenses / N.O.Cs. of all concerned Department 
should be strictly followed at all times especially from public safety point of view . 
Sufficient number of Entry and Exit doors should be operative at all times for free , safe 
and unobstructed movements of the visiting customers . Conditions as laid down in Noise 
Pollution Control Rules should be strictly followed . 
There should not be any nuisance to the residents of the area and public in general. 
The licensee should make necessary arrangements of parking or will keep trained staff to 
ensure that his customers do not part their vehicles on the road or cause any traffic problem . 
If the licensee fails to abide by the Rules for Licensing and Controlling Places of Public 
Amusements (other than Cinema) and Performance for Public Amusement, including Melas 
and Tamashas, 1960 and conditions mentioned therein , this licence is liable for suspension 
or cancellation . 
If any complaints are received from local inhabitant or visitor about annoyance/ danger / 
risk is caused to them , this licence is liable for action such as suspension or cancellation . 
No person shall be allowed to sell any alcoholic drinks, hot or cold beverages or foodstuff 
within the premises . 
The licensee shall not promote , encourage or connive gambling in whatever form . 


6 . 


7 . 


8 . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६ - पौष २, शके १९३७ 


9 . The licensee shall not permit any performance or game involving risk , damage or danger 

to the audience or public or which is objectionable to the audience or to the Licensing 

Authority . 
10. Every visitor , visiting Cyber Cafe should be required to produce any Photo- Identity Card . 
11. Licensee is required to maintain a physical log of users as per Form - M . 
12. All open machines must face outward , i.e. , must be facing the common open space of the 

Cyber Cafe . 
13. Cyber Cafes shall not have completely enclosed cubicles. 
14. In case partitions / cubicles are made then the height of the partitions shall not be more 

than four and half feet from the ground level and such cubicles shall be kept open from top 

and not enclosed temporarily or otherwise. 
15. Cyber Cafe who have a block of Internet Protocol Address from an ISP may choose to 

directly use them on their client machine. In such a case , they must maintain a list showing 

which Internet Protocol Address is allocated to which machine. 
16. On the other hand Cyber Cafes with shared Internet Protocol Address ( single or multiple ), 

which are then shared amongst a number of local machine, must maintain an electronic log 
that shows the mapping of a unique physical Internet Protocol with the masqueraded 
Internet Protocol. The actual method used is irrelevant, so long as the Cyber Cafe is able 
to tell authorities, on demand , during enquiry , which machine was allocate which Internet 
Protocol address at a specified time. 


Owners Name and Signature 


Managers Name and Signature 


Memorandum of renewal of the above Licence subject to conditions as referred in the licence . 


Date of Renewal 


Date of Expiry of Renewed 

Licence 


Signature of 
the Licensing 

Authority 


Sindhudurgnagari, 
dated the 30th October 2015 . 


ANIL BHANDARI, 
District Magistrate , Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६- पौष २, शके १९ ३७ 


२१ 


BY THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


NOTIFICATION 


No. P. 3601/2015.— The Honourable the Acting Chief Justice and the Judges of the High 
Court of Bombay with the previous approval of the Governor of Maharashtra under Article 227 
of the Constitution of India are pleased to direct that the following amendment be made in 
Rule 2 I ( a ) (i) of Chapter I of the Bombay High Court Appellate Side Rules , 1960 (Reprint 1981) 
as amended by the High Court Notification No. P. 3603/2010 , dated 1st October 2010 : 

Substitute the word “ Rs. 2 crore ” for the existing word “ Rs. 50 Lacs ” in 
Rule 2 I (a ) (i) of Chapter I of the Bombay High Court Appellate Side Rules , 1960 
(Reprint 1981) . 


High Court of Judicature at Bombay , 
dated the 9th December 2015 . 


MANGESH S. PATIL , 

Registrar General. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३, २०१५ / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ३७ 


